अपंग समावेशित शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत 
करार पध्दतीने कार्यरत दिव्यांग विशेष शिक्षकांच्या 
वाहतूक भत्त्याच्या (Transport Allowance) दरात 
केलेल्या सुधारणेनुसार २१६ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या 
पदाला अनुज्ञेय असणाऱ्या वाहतूक भत्त्याची रक्‍कम 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:-बैठक-२०२४/प्र.क्र. ०८/एसडी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. २६.०२.२०२४ व दि. २८.०५.२०२४. 

२) राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सहसंचालक (प्रशा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
यांचे पत्र, क्र. मप्राशिप/ समग्र शिक्षा/ ।|€/ (१५/२२)/ २०२२-२३/१२९८, दि.१०.०४.२०२४. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र. ३४/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वाहभ २०२०/प्र.क्र. ०३/सेवा-५, दि. २०.०४.२०२२. 


शासन शुध्दिपत्रक:- 


१. शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२४/प्र.क्र.०८/एसडी-१, दि. २८.०५.२०२४ च्या शासन निर्णयातील 
प्रस्तावना परिच्छेद २ मध्ये “सदर खर्च मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
१०६ शिक्षक व इतर सेवा, (००)(००)(०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (२२०२ आय ६१२) (राज्य 
हिस्सा ४० टक्के) या लेखाशिर्षाखाली एप्रिल २०२४ ते जुलै २०२४ या कालावधीकरीता मंजूर करण्यात 
आलेल्या लेखानुदानातून भागविण्यात यावा.” 
याऐवजी 

“सदर खर्च मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ शिक्षक व इतर 
सेवा, (00)(00)(09) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (२२०२ आय ६१२) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) या 
लेखाशिर्षाखाली दिव्यांग विशेष शिक्षकांना दि.२६.०२.२०२४ ते जुलै २०२४ या कालावधीच्या वाहतूक 
भत्ताचा निधीसाठीचा खर्च माहे एप्रिल २०२४ ते जुले २०२४ या कालावधीकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या 
लेखानुदानातून भागविण्यात यावा.” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः बैठक-२०२४/प्र.क्र. ०८/एसडी-१ 


२. प्रस्तुस्त शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८२११५४३१३९७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 
RA M DA G A N Pp AT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
9 4.20=3246a8286e67ae7423b98bfd800865585eb8601521f097ab07142d 
65ea9b2b15, postalCode=400032, 


DHUMAL गण ण 
(रामदास धुमाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्र्त 


-0 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
११) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
१२) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१४) सह सचिव/ उप सचिव (व्यय-५/ अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


CS 62 2. 2:2 4 2 


vo 


१५) सह सचिव/ उप सचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (लेखाशाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) निवडनस्ती (एसडी-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


